सतत व समवर्ती लेखापरिक्षण याकरीता 
असलेल्या अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षासाठी मुदतवाढ देणेबाबत 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ 
मर्या, मुंबई (२६ पदे) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः- सपस-२०२३/प्र.क्र.१७/ २४स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक:-२१ फेब्रुवारी, 2023 


वाचा :- 


१शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांकः राजस-१००८/प्र.क्र. ५३८/ ५ स, दिनांक 4/4/2099 
२) शासन निर्णय , सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांकः सपस-२०२२/प्र.क्र. ३३/ २४ स, दिनांक २८/०९/२०२२ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
क्रमांक:- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक ०८/०२/२०२३ 
४) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे 
क्रमांक:-आस्थापना/कक्ष-१/पणन महासंघ/मुदतवाढ/२०२२/४५, 
दिनांक ०९/०१/२०२३ चे पत्र 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या., मुंबई येथील सतत व समवर्ती 
लेखापरिक्षणाकरीता असलेल्या २६ अस्थायी पदांना दिनांक २८/२/२०२३ पर्यंत उपरोक्‍त वाचा (२) 
मधील शासन निर्णय, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२२ नुसार मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर २६ 
अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या 
प्रस्तावाला पुढील अटींच्या अधीन राहून शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


१) कार्यालय प्रमुखाचे पद वगळून उर्वरित सहा महिन्यांपेक्षा अधिक 
कालावधीकरीता रिक्‍त असलेली पदे वगळण्यांत यावीत. 

२) अस्थायी पदे विहित पध्दतीत भरलेली असावीत. 

३) लेखापरिक्षण शुल्काची वसूली पूर्णत: होण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 


दिनांक १ मार्च, २०२३ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट, 2023 पर्यंतच्या कालावधीकरिता मुदतवाढ 
देण्यात येणाऱ्या अस्थायी पदांचा तप्लील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२३/प्र.क्र.१७/ Ww A 


अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदांची संख्या 

१ | सह निबंधक एस-२३: ६७७००-२०८७०० Pt 
2 | विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-२ | एस-१५: ४१८००-१३२३०० ४ 
3 लेखापरिक्षक श्रेणी-२ एस-१३: ३५४००-११२४०० ५ 
४ | उपलेखापरिक्षक एस-८: २५५००-८११०० ५ 
५ | कनिष्ठ लिपीक एस-६: १९९००-६३२०० १० 
६ | ठोपाई एस-१: १५०००-४७६०० १ 

एकूण २६ 


२. उपरोक्त अटींचे पालन करण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील. 


३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी वरील वाढीव मुदतीत 


पदाचा आढावा घेऊन,सुधारित आकृतीबंधास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यासाठी नियोजन करावे. 


४. उपरोक्त अस्थायी कर्मचाऱ्यांसाठी होणारा खर्च संबंधित सहकारी पणन संस्थांकडून लेखापरिक्षण 


शुल्काद्वारे वसुल करण्यात यावा. 


५. उपरोक्त बाबींवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातर्गत दाखविण्यात येऊन सन २०२३-२४ च्या 


मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्रमांक व्ही-२ 


२४२५-सहकार 


१०१-सहकारी संस्थांचे लेखापरिक्षण, 
१०१-(एक)(ए) लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०२२७) 


६. सदर शासन निर्णय उपरोक्त नमूद क्र. ३ वरील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२११६३६५२१४०२ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


SUNANDA 
MOHANRAO 
GHADYALE 


Digitally signed by SUNANDA MOHANRAO GHADYALE 
IN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘COOPERATION 

MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fd: 8cbc27b202c96467 165ac5bc96435 1 5d80ba9edecafé 
50dad6e8311b45, italCode=400032, st=Mah. 

i ber=C5ADFF2513F33AFA9ED70C79C5A4636204D8BB4040 
BF2C6C2470D0F20D8DC79D, JANDA MOHANRAO GHADYALE 
Date: 2023.02.21 16:41:21 +05'30' 


(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२३/प्र.क्र.१७/ 2G 


२. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. सह निबंधक ( लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या., मुंबई-९ 
४. विभागीय सहनिबंधक ( लेखापरिक्षण) (सवी 

५. जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१, मुंबई, नागपूर,औरंगाबाद. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. अधिदान व लेखाअधिकारी, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, औरंगाबाद, 

१०.वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-११, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११.कार्यासन अधिकारी, ५ स / १२ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१२.निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


